पुरातत्व व वस्तुसंग्रहालये 
संचालनालयातील अस्थायी पदांना 
मुदतवाढ देणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 


पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : पुवसं-२०२०/प्र.क्र.२५/सां.का.३ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : 02 एप्रिळ, २०२४ 


वाचा:- १) शासन निर्णय, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग क्र. पुवसं २०२०/प्र.क्र.२५/सां.का.३ 
दिनांक १५.०९.२०२३ 
२) शासन निर्णय, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग क्र. आकृबं २०२२/प्र.क्र.६१/आस्थापना 

दिनांक ३०.०१.२०२४ 

३) शासन निर्णय, वित्त विभाग क्र.पदनि २०१६/प्र.क्र.०८/१६/आ.पु.क., 
दिनांक २१.०२.२०२४ 

४) संचालक, पुरातत्व व वस्तुसंग्रहालये संचालनालय, मुंबई यांचे पत्र 
जा.क्र. आस्था/अस्थाई पदे/ मुदतवाढ/२०२४/१३०३, दि.२२.०३.२०२४ 


प्रस्तावना :- 

या विभागाच्या प्रशासकीय नियंत्रणाखाळीळल पुरातत्व व वस्तुसंग्रहालये संचाळनाळयातील 
१७६ अस्थायी पदांना दि.०१.०९.२०२३ ते २९.०२.२०२४ पर्यंत संदर्भाधीन क्र.०१ च्या शासन निर्णयान्वये 
मुदतवाढ देण्यात आली होती. दरम्यान पुरातत्व व वस्तुसंग्रहालये संचाळलनाळयाचा सुधारीत 
आकृतिबंधास संदर्भाधीन क्र.२ च्या शासन निर्णयान्वये मंजूरी देण्यात आली आहे. या सुधारीत 
आकृतिबंधानुसार आता एकूण १२७ अस्थायी पदांना मुदतवाढ देणे आवश्‍यक आहे. वित्त विभागाच्या 
संदर्भाधीन क्र.३ च्या शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय विभागास अस्तित्वात असलेल्या अस्थायी पदांना 
मुदतवाढ देण्याचा अधिकार प्रदान केला आहे. त्यानुषंगाने संचालक, पुरातत्व व वस्तुसंग्रहालये 
संचालनालय यांनी संदर्भाधीन क्र.४ च्या पत्रान्वये पुरातत्व व वस्तुसंग्रहालये संचालनालयाच्या 
आस्थापनेवरील १२७ अस्थायी पदांना मुदतवाढ देण्याची विनंती केली आहे. त्यानुसार पुरातत्व व 
वस्तुसंग्रहालये संचालनालयातील १२७ अस्थायी पदे पुढे चाळू ठेवण्यास मंजूरी देण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 
पुरातत्व व वस्तुसंग्रहालये संचाळनाळयाच्या आस्थापनेवरील खाली नमूद केलेली १२७ 
अस्थायी पदे दि.०१.०३.२०२४ ते दि.३१.०८.२०२४ पर्यंत पुढे चाळू ठेवण्यास मंजूरी देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांक : पुवसं-२०२०/प्र.क्र.२५/सां.का.३ 


अ.क्र. पदनाम Te । ७व्या वेतन आयोगानुसार वेतनश्रेणी  । अस्थायी पदे 
। ae संचालक अ | एस २५ : ७८८००-२०९२०० विकि eel 
2 | उप संचालक अ | एस २३ : ६७७००-२०८७०० fj ती... 
३ | जतन उप अभियंता अ | एस २० : ५६१००-१७७५०० ae a 
४ | सहायक संचालक ब॒ | एस १५ :४१८००-१३२३०० ४ 
५ | प्रशासकोय अधिकारी ब॒ | WAY : ४१८००-१३२३०० Pas | 
६ | अभिरक्षक ब॒ | एस १५ :४१८००-१३२३०० g 
सहायक लेखाधिकारी ब॒ | एस १५ : ४१८००-१३२३०० शिंक जा 
सहायक अधिक्षक क । एस १३ : ३५४००-११२४०० el 
सहायक अभिरक्षक क । एस १४ : ३८६००-१२२८०० ४ 
| 90 | पुरातत्व सहायक क । एस १३ : ३५४००-११२४०० ६ 
हिती संग्रहालय सहायक क । एस ६ : १९९००-६३२०० २ 
१२ | लघुटंकलेखक क | एस ८ : २५५००-८११०० '. ७, ।| 
१३ | छायाचित्रकार @ । एस १० : २९२००-९२३०० २ 
१४ । जतन कनिष्ठ अभियंता क । एस १४ : ३८६००-१२२८०० ४ 
१५ । जतन सहायक अभियंता क । एस १३ : ३५४००-११२४०० ३ 
१६ | जतन आवेशक क | एस ८ : २५५००-८११०० Yael 
१७ | उद्यान आवेशक क | एस ८ : २५५००-८११०० at] 
१८ | लिपिक-टंकलेखक क | एस ६ : १९९००-६३२०० १४ 
वर वरिष्ठ लेखालिपिक / वरिष्ठ say 0111111060 न 
परिवेक्षक लिपिक 
२० | पर्यवेक्षक H । एस ६ : १९९००-६३२०० =a 
२१ | वाहनचालक क | एस ६ : १९९००-६३२०० Sa 
२२ | बहुउद्देशीय कर्मचारी (माळी) S | एस१ : १५०००-४७६०० षु 
२३ | बहुउद्देशीय कर्मचारी (चपराशी) | S | एस १ : १५०००-४७६०० २५ 
बहुउद्देशीय कर्मचारी एस १ : १५०००-४७६०० 
२४ eaters ड २२ 
( 
Ba बहुउद्देशीय कर्मचारी | एस १:१६०००-४७६०० हिज 
(प्राणीचर्मपूरक) 
२६ | बहुउद्देशीय कर्मचारी (मोची) S | एस१ : १५०००-४७६०० i _!| 
२७ | बहुउद्देशीय कर्मचारी (फर्रास) S | एस१ : १५०००-४७६०० २ 
२८ । रोजंदारी पहारेकरी S| रोजंदारी दराने8/ ४ 
एकूण| १२७ 


उपरोक्त नमूद अस्थायी पदे आता खालील अटींच्या अधीन राहून दि.०१.०३.२०२४ ते दि.३१.०८.२०२४ 
पर्यंत पुढे चाळू ठेवण्यास मंजूरी देण्यात येत आहे. 
१. ज्या प्रयोजनार्थ ही पदे निर्माण केळी आहेत त्याच प्रयोजनार्थ त्या पदाचा विनियोग 


करण्यात यावा. 


२. या पदांवरील अपेक्षित खर्च मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांक : पुवसं-२०२०/प्र.क्र.२५/सां.का.३ 


३. सदर अस्थायी पदांवर होणारा खर्च सन २०२४-२५ या वित्तीय वर्षासाठी मंजूर अनुदानातून 
भागविण्यात यावा आणि तो खाली नमूद केलेल्या लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा. 


अ.क्र. विभाग उपशिर्ष एकूण अस्थायी पदे 
पुरातत्व विभाग 
र मागणी क्रमांक झेडडी-२, २२०५ कला व 64 Saa ६१ 
संस्कृती, १०३  पुरातत्वशास्त्र (०१) 
पुरातत्वशासत्र संचालनालय (09) (०१) ०२ मजुरी ०३ 
पुरातत्वशास्त्र संचालनालय (अनिवार्य) २२०५ 
१७३२ एकूण (आ) ६४ 
संग्रहालय विभाग 
२ ।मागणी क्रमांक झेडडी-०२, २२०५ कला व ०१ वेतन ६२ 
संस्कृती, १०७ वस्तुसंग्रहालये (०१) (०१) ०२ मजुरी 1७ | 
शासकीय वस्तुसंग्रहालये (०१) (09) शासकीय एकूण 
गोल eae एकूण (ब &3 
वस्तुसंग्रहालये ( २२०५ १८१२ 
एकूण (अ--ब) १२७ 


०४. हा शासन निर्ण वित्त विभागाच्या ara निर्णय क्रमांक क्र.पदनि 
२०१६/प्र.क्र.०८/१६/आ.पु.क., दि.२१.०२.२०२४ अन्वये प्रशासकीय विभागाला प्रदान करण्यात 
आलेल्या अधिकारान्वये निर्गमित करण्यात येत आहे. 


०५. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०४०२११५७४४५३२३ असा आहे. हा शासन निर्णय 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


NANDA MARUTI १७1 : 


(नंदा राऊत) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
संचालक, पुरातत्व व वस्तुसंग्रहालये संचालनालय, मुंबई. 
महालेखापाल - 9 (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
महालेखापाल - 9 (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
महालेखापाल - २ (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 
महालेखापाल -२ (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 
अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 
कक्ष अधिकारी (अर्थसंकल्प), पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
निवड नस्ती, सां.का.३. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


